मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ 
राज्य निधी (STATE FUND) अंतर्गत 
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील 
रस्त्यांची २२ दर्जोन्नती करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.५१/बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: १३ मार्च, २०२३ 


वाचा : 

शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.०८/योजना-९, दिनांक 
२८ ऑक्टोबर, २०१५. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायोी-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक 
०६ जानेवारी, २०२२. 

शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, 
दिनांक २१ एप्रिल, २०२२. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, दिनांक 
२६ सप्टेंबर, २०२२. 

मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकःमु.अ./प्रमंग्रासयो/१३२/२०२३, दिनांक १० जानेवारी, २०२३. 


2 
च्ऱ“ 


AD 
— 


aN 
— 


& 


<> 


६) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकःमु.अ./प्रमंग्रासयो/१८४/२०२३, दिनांक ११ जानेवारी, २०२३. 


४) 


— 


मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकःमु.अ./प्रमंग्रासयो/४५६/२०२३, दिनांक ०१ फेब्रुवारी, २०२३. 


८ 


— 


मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकःमु.अ./प्रमंग्रासयो/६५१/२०२३, दिनांक २० फेब्रुवारी, २०२३. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२३/प्र.क्र.५१/बांधकाम-४ 


शासन निर्णय : 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ राज्य निधी (STATE FUND) अंतर्गत छत्रपती 


संभाजीनगर जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्डाविलेल्या 


किंमतीस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. तालुका | पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी कामाची | कामाची ५ वर्षे 
क्र. (कि.मी) | अंदाजीत | नियमित देखभाल 
रक्‍कम (रू. व दुरुस्ती 
लक्ष) अंदाजीत रक्‍कम 
(रू. लक्ष) 
Ey छत्रपती आ cage: [oe ie 298 जटवाडा -जोगवाडा चिमणपूर | ६.००० ५३८.८४ ३३.७१ 
संभाजीनगर (॥)-०१ i ७00 त eee 
२ रामा-२१४ते रस्ता १.४५० १०६.३८ ६.७१ 
३ STA-AUR | रामा- २१५ ते मुरुमखेड ते भोगलवाडी रस्ता ae oe oe 
छत्रपती (॥)-०१ 
क संभाजीनगर | STA -AUR er oe 2.840 १९४.७९ ११.८२ 
0)-०२ 
4 पैठण ne a १ ora 294 ते औरंगपुरवाडी रस्ता क eens a 
ह वैजापूर STA-AUR_ | प्रजिमा - २६ शिवुर निमगाव ते तित्तरखेडा | २.१५० १७६.६९ १४.५९ 
(॥)-०४ रस्ता 
9 प्रजिमा -३१ ते गवळी धानोरा रस्ता २.६५० १६२.२० १०.७५ 
८ गंगापूर STA -AUR_ | ग्रामा६३ते राजुरा रस्ता २.२५० १७८.२३ ११.८५ 
९ (॥)-०५ इजिमा १२६ ते जुनेगळनिंब रस्ता ३.००० २२७.९१ १५.१८ 
| १० | खुलताबाद प्रजिमा ५८ ते कसाबखेडा रस्ता ३.२५० २८०.६५ १८.६० 
रामा - ५१ ते औराळा ते प्रजिमा - 28 (जेहुर) | ७.०५० ६००.११ ३६.२७ 
११. १ STA-AUR | रस्ता 
रस्ता 
१२ ies प्रजिमा -५८ टाकळी ते जवळी खु रस्ता ४.९०० ३९३.६३ २४.४१ 
वव कन्नड प्रजिमा - ९७ (कन्नड) बहिरगाव ते| ७.९०० ७३७.४२ ४५.५३ 
STA -AUR | भोकनगाव प्रजिमा - ९९ रस्ता 
es (॥)-०७ प्रजिमा eae ते रामपुर वाडी ते उंबरखेडा | ४.४५० ३७८.३२ २३.४४ 
सातकुंड तांडा रस्ता 
aa उंडणगाव मांडणा लिहा खेडी सारोळा ते| 4.220 ५४५.७८ ३३.८९ 
रहीमाबाद ते दहीगाव ते तालुका हद्द रस्ता 
१६ सिल्लोड जोड रस्ता निल्लोड वाडी रस्ता १.००० ८५.८३ ५.४८ 
व्र STA-AUR | प्रजिमा -१४ (केऱ्हाळा) ते पाबळवाडी ते | ३.७४० २८२.८६ १७.३६ 
(॥)-०८ उसरेवस्ती रस्ता 
१८ कायगांव ते पेडगाव ते दाभाडे वस्ती रस्ता ४.९५० ४३९.१८ २६.५३ 
१९ came रामा = ते मच य २.३३० २१४.१४ १३.५४ 
२० वेताळवाडी ते रुद्रेश्वर रस्ता १.५०० १२६.९५ ९.०९ 
२१ फुलंब्री STA -AUR_ | प्रजिमा -१०६ ते म्हसला रस्ता १.३०० १०३.२७ ६.४६ 
a5 (॥)-०९ राममा-७५३ (एफ) ते लहान्याची वाडी रस्ता ६.००० ५८२.२६ ३५.६७ 
एकूण २२ कामे ८३.६८० | ७२३८.७८ ४६०.६७ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.५१/बांधकाम-४ 


१. सदर कामे ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्रामविकास विभागाच्या अटी व 
शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 


२. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 
कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक 
ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१,दि.२५.१०.२०१८ तसेच शासन पत्र क्रमांक मुग्रायो 
२०१९/प्र.क्र.७9३/बांध-४ दिनांक २२ जानेवारी,२०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार 
प्रत्येक रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 
संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोन्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग 
करुनच कार्यारंभ sear देण्यात यावेत. 


४. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता 
करण्यात यावी. 

i) तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design व 
Hydraulic Calculations पुनश्च: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन 
निश्चित करण्यात यावे. 

॥) सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा 
करुन घ्यावी.खाजगी जमीन अथवा वनविभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक 
असलेल्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवु नयेत,याबाबत पुन:श्वखात्री करण्यात 
यावी. 

ii) तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने हे काम कोणत्याही पाटबंधारे / जलविद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाशयाखाली जाण्याची शक्यता नाही किंवा 
अझाप्रकल्पांमुळे या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 

iv) अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठी मधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फळकाची तरतुद 
केलेली असावी. 

४ प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन / दर / दरपृथःकरण / 
रक्‍कम / दर पृथःकरणाती गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य 
आहे.या संदर्भात शासनाचे कोणतेही उत्तर दायित्व असणार नाही. 

४) तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी 
तत्सम यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातर जमा करावी. 

५) सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२३/प्र.क्र.५१/बांधकाम-४ 


vii) सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या 
संगणक प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 

ix) सदर कामे डोंगरी / आदिवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून 
१५ कि. मी. त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत 
तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांने तपासणी करुन 
दरपृथ:करणामध्ये त्यानुसार तरतुद करण्याबाबत खातर जमा करावी. याबाबतची 
सर्व जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकारी / 
अभियंत्याची राहील. 


०२. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली 
खर्च ०४, जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०१) (०१) मोठी बांधकामे सीआरसी- 
५०५४ 4443” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या एफ्रण.णाचीाीवा9५॥॥.४०९] या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१३१७०११३१९२० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.03.15 11:40:52 +05'30' 


(प्रशांत. वि. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ 


) मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.विधानसभा सदस्य, मा.विधानपरिषद, सदस्य. 

) Ae. (ग्रा.वि.व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


oC 


o~ 


षु 
सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर. 

खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 

मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 

१०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, छत्रपती संभाजीनगर. 

११) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, छत्रपती 
संभाजीनगर विभाग, छत्रपती संभाजीनगर. 


£99) 


S 


aon 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.५१/बांधकाम-४ 


१२) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जिल्हा 
छत्रपती संभाजीनगर. 

१३) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, छत्रपती संभाजीनगर. 

१४) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, छत्रपती संभाजीनगर. 

१५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर. 

१६) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र 
राज्य. 

१७) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


